कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
पुन:स्थापनेउपरांत पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-११२०/प्र.क्र. ७८/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ जून, २०२० 


संदर्भ: शासन आदेशा क्रमांक : एस-९२/१०१९/प्र.क्र.४३/भाग-१/सेवा -६ (अ), दिनांक १७.६.२०२० 
शासन Seat : 

संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्री. राजेंद्र Ae slow, कार्यकारी अभियंता (निलंबित) यांना त्यांच्या 
विरुद्धच्या विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने श्री. 
राजेंद्र नरेंद्र sob यांची पदस्थापना सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
२. श्री. शहोळके यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब सादर करावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती ही 
अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल, तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच, श्री. Bod यांचे लक्ष 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम,१९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील 
तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 


स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 


विहीत कालावधीत अधिकारी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन 


संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. 


४. श्री. शेळके यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच संचालक, 
माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप, पुणे यांना कळवावा. 


शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-११२०/प्र.क्र. ७८/सेवा-१ 


सदर BAA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६२९१५५७४३०३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kisanrao Babanrao 


KISANFAO ६१६७७ वन 
al u=Pr 
33103111१0 sire amen 


P a | a n e cee 9637 मिल मत 
aad toate) 05'30 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
. _ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ 
नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
३. मुख्य अभियंता व प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प) यांचे कार्यालय,सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
५. मुख्यवास्तुशास््रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी,लातूर/औरंगाबाद 
qo. श्री. राजेंद्र नरेंद्र होळके, कार्यकारी अभियंता (मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रा. विभाग, औरंगाबाद यांचेमार्फत), 
११. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. मा.मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१३. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१६. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१७. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग / आस्था-१, आस्था-२,आस्था- ३, सेवा-६ (अ), संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


